Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८, अंक ४८ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/ अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-२७ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती 
व चार-क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-४ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४५. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अ.का .-प्र.अ.-भू.सं.-कावि-८९९-२०२२.--- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
(२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 


अ.-एक-१ (१७५७). (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


जिल्ह्यातील ५०० हेक्‍टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 


आणि ज्याअर्थी,सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion * 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूंसपादन अधिकारी, धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२१, 


गाव पाचडोंगरी, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती. 


अक्र भूमापन क्र. किंवा गट क्र. संपादित क्षेत्र 
(सं मो.प्रमाणे चालता क्र.) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ७१ १ ३३ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र. १ ३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ३ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव — साठवण तलाव पाचडोंगरी प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन — साठवण तलाव पाचडोंगरी प्रकल्पाच्या कामाकरिता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ  :- प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पाणी 


पातळीत वाढ होऊन सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच मत्स्य व्यवसाय, 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी, आदिवासी ग्रामस्थांचे 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक-यांचे जिवनमान उंचावून 
आर्थिक व सामाजिक प्रगतीत सुधारणा होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही, सबब माहिती - निरंक. 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ 
महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे. 
अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात — निरंक 
आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूंसपादन अधिकारी, धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


अमरावती : पवनीत कौर, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४६. 
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
वाचा:- पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांकः-जिविंशा-कावसु -कलम ३७ (१) (३)-प्रतिबंधक ४०२६-२०२२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२. 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) लागू करणेबाबत. 


आदेश 

क्रमांक कक्ष-८-अ.का.(गृह)-कावि-९४५-२०२२.--- 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २३ ऑक्टोबर 2022 ते २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पावेतो हिंदु धर्मीयांचा दिवाळी हा सण साजरा केला 
जाणार आहे. तसेच सद्यस्थितीत जेन धर्मीयांचे प. पु. आचार्य श्री विद्यासागर महाराज शिरपुर जेन येथे चातुर्मासानिमित्त वास्तव्यास असून त्याठिकाणी 
चातुर्मासाचे काळात विविध धार्मीक कार्यक्रम व प्रवचनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. त्याकरीता मोठ्या प्रमाणात जैन धर्मीय भाविक शिरपुर 
येथे येत आहेत. तसेच विविध पक्ष/संघटना / सामाजिक कार्यकर्ते यांचेकडून वेगवेगळ्या मागण्याकरीता धरणे /आंदालने/उपोषण करण्यात येत आहे. 
वाशिम जिल्हा सण-उत्सवाचे दृष्टीने संवेदनशील असून नमूद सण उत्सवाचे काळात जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे याकरीता 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास 
प्राप्त झालेले आहे. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ 


त्याअर्थी, मी, शण्मुगराजन एस. (भा.प्र.से.), जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वा. 
पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील बाबीकरीता मनाई करण्यात येत आहे. 

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही 
तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 
कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 
दगड किंवा क्षेपनास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 
व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे. 

५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार/ प्रचार करणे. 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास 
एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह, अत्यंयाञा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत. उपरोक्त 
आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासून 
ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत कार्यान्वित राहतील. 

प्रस्तुत आदेश लाउडस्पिकर लावून तसेच SA वाजवून तसेच तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून 
आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात. 


वाशिम : शण्मुगराजन एस. (भा प्र.से.), 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२. जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४७. 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जिउनि-यवत-नियमन-अधि. नोंदणी-५३५६-२०२२.-- 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, वैनगंगा महिला अर्बन को- ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी 
लि. पुसद, तालुका पुसद, जिल्हा यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक- वायएमएल-(वायएमएल)-आरएसआर-(सीआर)-१३८-२०२२ - २३, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी नोंदण्यात 
आली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (२) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम, १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “साधन 
संपत्ती संस्था' करण्यात आले असून, उपवर्गीकरण “कर्ज देणा-या साधन संपत्ती संस्था' आहे. 


यवतमाळ : नानासाहेब चव्हाण, 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 
यवतमाळ. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


